ज्येष्ठ साहित्यिक पु.ल.देशपांडे यांच्या 
जन्मशताब्दी निमित्ताने FESS कॉमेडी 
स्पर्धेच्या ठिकाणी पु.ल.जत्रोत्सव आयोजित 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-८२१९ /प्र.क्र.७२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : २० जून, २०१९ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-८२१८/प्र.क्र.२५७/ 

सां.का.४, दिनांक ६ डिसेंबर, २०१८. 

२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/११३६, 
दिनांक ८ एप्रिल, २०१९. 

३) शासन ज्ञापन, मराठी भाषा विभाग, क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.3३/भाषा-३, 
दि. ३० एप्रिळ, २०१९. 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-८२१९/प्र.क्र.७२/ 
सां.का.४, दिनांक ३१ मे, २०१९. 

५) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सां.का.सं/२१२९, 
दिनांक १२ जून, २०१९. 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. मावज २०१५/प्र.क्र.३२४/३४, 
दिनांक १४ जुले, २०१६ 


प्रस्तावना :- 

उपर्निर्दिष्ट संदर्भ क्र. १ अन्वये ज्येष्ठ साहित्यिक/नाटककार/संगीतकार पु. ल. 
देशपांडे, ग. दि. माडगुळकर, सुधीर फडके यांच्या जन्मशताब्दी निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ज्येष्ठ साहित्यिक, नाटककार व चित्रपट अभिनेते 
पु. ल. देशपांडे यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या विविध ted दर्शन जनतेस घडविण्यासाठी राज्य 
शासनामार्फत ३६ जिल्ह्यांत essay कॉमेडी स्पर्धेचे आयोजन करण्यास उपर्निदिष्ट शासन 
निर्णय क्र. ४ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उपर्निर्दिष्ट क्र. ५ अन्वये संचालक, सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालय, मुंबई यांनी सदर स्पर्धेच्या ठिकाणी पु.ल.जत्रोत्सव आयोजित करण्याचे 
प्रस्तावित केले असून या जत्रोत्सवातून ३६ जिल्ह्यामध्ये पु.ल.व्यंगचित्रांचे आंडीओ 
व्हिज्यूअल्सचे फिरत्या रथाच्या माध्यमातून प्रदर्शन व स्टॅंड अप कॉमेडी स्पर्धेची जाहिरात त्या- 
त्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. ३६ जिल्हयात पु.ल. जत्रोत्सव 
आयोजित करण्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन 
खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-८२१९ /प्र.क्र.७२/सां.का.४ 


शासन निर्णय :- 

ज्येष्ठ साहित्यिक, नाटककार व चित्रपट अभिनेते पु. ल. देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दी 
वर्षानिमित्ताने राज्यातील ३६ जिल्ह्यात स्टॅँडअप कॉमेडी स्पर्धेची पु. ल. जत्रोत्सव रथाद्वारे 
जाहिरात करण्यासाठी येणाऱ्या खालील नमूद तपशिलानुसार रुपये ६६,५९,९२०/- 
(अक्षरी रू. सहासष्ट लाख एकोणसाठ हजार नऊशे वीस फक्त) इतक्या रकमेच्या ढोबळ 
खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब रक्‍कम 
णि . | ३६ जिल्हयांचे स्टॅंड अप HIS hear स्पर्धेसाठी आयचर टेम्पो (कॅटर) १८,००,०००/- 
भाडे (इंधनासह) - रुपये २०,०००/- x Ro दिवस 
कटर वर पु. ल. जत्रोत्सव माहिती उभारणी खर्च ५,००,०००/- 
. | एल. ई. डी. उभारणी - रुपये १०,०००/- ५९० दिवस ९,००,०००/- 
४. | ध्वनी व्यवस्था - रुपये ५,०००/-% ९० दिवस ४,५०,०००/- 
५. | Wheat व्यवस्था व जनरेटर खर्च - रुपये १२,०००/- x Wo दिवस ८,४०,०००/- 
६. | छयाचित्र खर्च - रुपये 2,000/- x 3g दिवस ७२,०००/- 
कारागीर, समन्वयक तसेच तंत्रज्ञ यांचा चहापान, अल्पोपहार, भोजन, ४,५०,०००/- 
निवास खर्च - रुपये ५,०००/-%९० दिवस 
८. | सदरील रथाच्या सादरीकरणासाठी समन्वयक तसेच सहा. समन्वयक ४,३२,०००/- 
मानधन - रुपये 92,000/- x ३६ दिवस 
९. | इतर अनुषंगिक खर्च २,००,०००/- 
एकूण ५६,४४,०००/- 
वस्तू सेवा कर (१८%) | १०,१५,९२०/- 
एकूण | ६६,५९,९२०/- 


२. शासन मान्यतेने ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर वित्तीय मान्यता प्रदानाचा प्रस्ताव 
शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. सदरचा खर्च विभागाचे मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (०२), राज्य, नृत्य, नाटय, तमाशा व 
संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) -५० इतर खर्च या लेखाज्रीर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग- 
तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील 
परिच्छेद क्र. ३,१३,१४ ची पुर्तता होत आहे. तसेच उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातीळ अटी 
या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-८२१९ /प्र.क्र.७२/सां.का.४ 


&. 


वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ 


एप्रिल, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या निधीमधून विभागास खर्च 


करण्याच्या अधिकारानुसार सदर खर्च मंजूर करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२११२३३५१८१२३ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित HSA आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 
Thorat 
Date: 2019.06.21 12:31:51 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


७. 
a. 
q. 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 32 
. उप सचिव (सां.का.४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई ३२ 

संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-'१, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.महालेखापाल- 2, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११.महालेखापाल- २, (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१२ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४ निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


